मृद व जलसंधारण विभागातून सेवा 


प्रत्यार्पि करण्यात आलेल्या 
अभियंत्याच्या पदस्थापनेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
शासन BIST क्र: टिएफएस२०२३/(प्र.क्र.९९/२०२३)/आ (वर्ग-२) 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : - १८/०८/२०२३ 


१. शासन आदेशा क्र. आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.१४/जल-२ दि.०८/०३/२०२३ 
२. शासन आदेशा क्र. आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.९३/जल-२ दि.१०/०३/२०२३ 
३. शासन आदेशा क्र. आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.११५/जल-२ दि.१७/०४/२०२३ 
४. शासन SCR क्र. आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.२७३/जल-२ दि.१७/०४/२०२३ 
५. शासन आदेशा क्र. आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.१७७/जल-२ दि.२१/०६/२०२३ 


शासन आदेशा :- 


2. 


उ्प 


जलसंपदा विभागातील उप अभियंता (स्था) संवर्गातील अभियंते शासन निर्णय क्र. आस्थाप २०१६ / 
प्र.क्र. ८८ (भाग-९) जल-२ दि.३१/०५/२०१७ मधील परिच्छेद ८ (iv) मधील तरतुदीनुसार मृद व जलसंधारण 
विभागात कार्यरत होते. सदर उप अभियंत्यांच्या सेवा उपरोक्त शासन आदेशान्वये मृद व जलसंधारण विभागातून 
जलसंपदा विभागात प्रत्यार्पित करण्यात आल्या आहेत. तरी सदर उप अभियंत्यांना पदस्थापना देणे गरजेचे आहे. 

मृद व जलसंधारण विभागातून सेवा प्रत्यार्पित करण्यात आलेल्या अभियंत्यापैकी जलसंपदा विभागात 
रुजू झालेल्या अभियंत्याची महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदींनुसार खाळील 
तक्त्यात रकाना क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. । अभियंत्याचे नाव व जलसंपदा बदलीने पदस्थापना 
क्र पदनाम विभागामध्ये हजर 
झालेला दिनांक 
ea 2 3 [oe te el 
i: | श्री.विलास रामरावजी | दि. 98/08/2023 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील उप 
बाबरेकर, उप अभियंता पदी (रिक्‍त पदी) 
अभियंता 
ह श्री.विनायक कृष्णराव | दि.१९/०४/२०२३ मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे 
खरात, सहायक अंतर्गत टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प उपविभाग क्र.३ 
अभियंता श्रेणी-१ कडेगांव (सुळवाडी) मुख्यालय fread पदी) 
३. श्री.जगदीशा दि. २१/०४/२०२३ मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
यशवंतराव पाटील, जळगांव अंतर्गत 
उप अभियंता नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१ 
तळोदा, नंदुरबार (रिक्‍त पदी) 
पिं श्री.दत्तात्रय महादेव । दि. २८/०४/२०२३ मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे 


उपविभाग,नाझरे (रिक्‍त पदी) 


कसबे, उप अभियंता 


अंतर्गत पुरंदर उपसा सिंचन व्यवस्थापन 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस२०२३/(प्र.क्र.९९/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


अ. | अभियंत्याचे नाव व जलसंपदा बदलीने पदस्थापना 

क्र पदनाम विभागामध्ये हजर 
झालेला दिनांक 

डि २ ३ SaaS ae 

ष्‌. श्री.सुरेश पांडुरंग दि.१०/०५/२०२३ मुख्य अभियंता (जस),जलसंपदा विभाग, पुणे 
Sites, उप अभियंता अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे प्रकल्प 

विभाग क्र.१, पंढरपूर येथील उपकार्यकारी 
अभियंता पदी (रिक्‍त पदी) 

६. श्री.गजानन सिध्दप्पा । दि.०३/०५/२०२३ मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
होळकर, उप अभियंता अंतर्गत लघु पाटबंधारे (ग्रामीण कामे) उपविभाग, 

अक्कलकोट (रिक्‍त पदी) 

७. | शी. अजयकुमार दि.११/०५/२०२३ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
रामराव कसबे, अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, लातूर (Rat 
स. अ. श्रेणी-१ पदी) 

A श्री.धनाजी आनंदा दि. १९/०४/२०२३ मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे 
पाटील, सहायक अंतर्गत दुधगंगा उजवा कालवा उपविभाग क्र.३, 
अभियंता श्रेणी-१ निढोरी 

९ श्री.महेंद्र मधुकर दि. २६/०४/२०२३ मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
बोरसे, उपविभागीय अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, ई-प्रशासन मंडळ, पुणे 
अभियंता उप अभियंता (Raa पदी) 

ण ०_  श्री.दशरथ बाबुराव | दि. १०/०५/२०२३ मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे 
एकतपुरे, उप अंतर्गत निरा डावा कालवा पाटबंधारे 
अभियंता उपविभाग,निमगाव (रिक्‍त पदी) 

ie १. | शीमती प्रज्ञाराणी दि.२६/०४/२०२३ अधीक्षक अभियंता व संचाळक, पाटबंधारे संशोधन 
प्रकाश भालेराव, व विकास संचालनालय, पुणे अंतर्गत पाटबंधारे 
उपविभागीय अभियंता संशोधन विभाग, पुणे-१ (रिक्‍त पदी) 

१२. | शी.राजेंद्र तुळशीराम । दि.२१/०४/२०२३ मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
पाटील, उप अभियंता जळगांव अंतर्गत अंजनी मध्यम प्रकल्प उपविभाग 

क्र.२ एरंडोल (रिक्‍त पदी) 

१३. श्रीमती राजकौर दि.२०/०४/२०२३ प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता खारभूमी 
कल्पेश पाटील, विकास मंडळ अंतर्गत कार्यकारी अभियंता खारभूमी 
सहायक अभियंता विकास विभाग कळवा- ठाणे अंतर्गत खारभुमी 
श्रेणी-१ विकास विभाग, विरार (रिक्‍त पदी) 

gy, | श्री.विजय रा. प्रसाद, | दि.२०/०४/२०२३ जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील उप 
उपविभागीय अभियंता अभियंता पदी (रिक्‍त पदी) 

१५. श्री. हेमंतकुमार दि.२०/०४/२०२३ मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
दगाजी चव्हाण, उप अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, ई-प्रशासन मंडळ, पुणे 
अभियंता (रिक्‍त पदी) 

a6. श्री.सुनिल पंडीत दि.२१/०४/२०२३ मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
क्षीरसागर, जळगांव अंतर्गत लघु पाटबंधारे बांधकाम 
उपविभागीय अधिकारी उपविभाग, सटाणा (रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन SST क्रमांकः टिएफएस२०२३/(प्र.क्र.९९/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


अ. | अमभियंत्याचे नाव व जलसंपदा बदलीने पदस्थापना 
क्र. पदनाम विभागामध्ये हजर 
झालेला दिनांक 
| 9 | २ ३ 1४ 
१७. | श्री.सुरज विजय दि.०१/०५/२०२३ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत 
बोरेले, सहायक पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, नागपूर (सिंचन) (रिक्‍त 
अभियंता श्रेणी-१ पदी) 
१८. | श्री. राहुल मधुकर दि.२२/०४/२०२३ मुख्य अभियंता (जस) जलसंपदा विभाग, पुणे 
व्हनखंडे अंतर्गत म्हैसाळ उपसा सिंचन व्यवस्थापन 
उपविभाग क्र.२, बेळंकी (रिक्‍त पदी) 


३. उपरोक्त उप अभियंत्यांनी रकाना क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. 
सदर पदावर रुजू झाले नाही तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतुर्णक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चा भंग केल्याच्या 
कारणास्तव त्याच्या विरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंग 
विषयक कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल. 

४. कार्यकारी संचालक /मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता यांनी संबंधिताना सदर आदेझ्ानुसार 
पदस्थानेच्या पदावर तात्काळ रुजू करुन घ्यावे. शासनाने केलेल्या आदेशात क्षेत्रीय स्तरावर कोणतेही बदल 
करण्यात येऊ नयेत. पदस्थापनेच्या ठिकाणी पद रिक्‍त नसेल अथवा अन्य कारणांमुळे बदली कार्यान्वित 
करण्यास प्रशासकीय अडचण उद्भवत असेल तर, SAM बाबतीत शासनास तात्काळ अवगत करुन अहवाल 
सादर करावा. 

५. तसेच, संबंधित नवीन पदस्थापनेच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाळे याबाबत शासनास 
doesttclass2.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत कळवावे. 


६. संबंधित कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी शासन 
पत्र क्र.संकीर्ण-२०१७/(१७३/१७)/आ (वर्ग-२), दि.१२.०७.२०१७ अन्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार कार्यवाही 
करावी. 


9. सदर शासन BS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०८१८१७३७५२१७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
A N | | V | TT H A | RESOURCES DEPARTMENT, 

2.5.4.20=0243d4781b79f364761 efde22e15161622e87986fb4 

31d9cbc0ecc6469d5e203, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 


serialNumber=9A8B949B82C94F286DC79EF74BFCAE2A4E20 
4E31853685E98B0B86C438C888E9, cn=ANIL VITTHAL 
DEOKATE 

Date: 2023.08.18 17:40:12 +05'30' 


(अनिल देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत - 
१. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः टिएफएस२०२३/(प्र.क्र.९९/२०२३)/आ (वर्ग-२) 


सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

. मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

. मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

९. 


मुख्य अभियंता, कोंकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 


१०. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
११. मुख्य अभियंता(जस), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

१२. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

१३. अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे. 
१४. प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 

१५. उप सचिव(सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 

१६. उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१७. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१८. आ (वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


